छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास 
संस्था (सारथी), पुणे” या कंपनीच्या अधीनस्त असलेल्या "लातूर 
उपकेंद्रा" च्या आस्थापनेवर नियमित स्वरूपाची पदे व 
बाह्ययंत्रणेद्दारे नियुक्‍त करावयाच्या सेवा निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सारथी-२०२१/प्र.क्र.५६/का.१४२५, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :-१४ जून, २०२२ 


संदर्भ :- १) वित्त विभागाचे पृष्ठांकन क्र.पदनि-२०२२/प्र.क्र.१६/आपुक, दिनांक-२८.०४.२०२२ 
२) वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.पदनि-२०२२ /प्र.क्र.१५/आपुक, दिनांक २७/०४/२०२२ 
३) व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था 
(सारथी), पुणे यांचे पत्र क्र. सारथी/आस्थापना/सारथी माहिती /२०२१-२२/२३२ 
दिनांक : २६/०७/२०२१ 


प्रस्तावना : - 
१, “छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे” या कंपनीचे दिनांक २५ 
जून, २०१८ रोजी कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम ८ अन्वये नोंदणीकरण करण्यात आले आहे. 

2. “छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे” या कंपनी मार्फत 
मराठा,कुणबी,कुणबी मराठा व मराठा कुणबी या प्रवर्गाच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी विविध 
कल्याणकारी योजनांची कालबध्दतऱ्हेने व प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी लातूर येथे उपकेंद्राची स्थापना 
करण्यात आली. त्यासाठी आवश्‍यक अधिकारी व कर्मचारीवृंद (८नियमित पदे व१३ बाहययंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या 
मनुष्यबळ सेवा) मिळून उपकेंद्रासाठी २१ पदांचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. “छत्रपती शाहू महाराज 
संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे” या कंपनीच्या अधीनस्त असलेल्या लातूर उपकेंद्रासाठी 
उच्चस्तरीय समितीने दि.२९/४/२०२२ च्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने “छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, 
प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे” या कंपनीच्या अधीनस्त लातूर या उपकेंद्राकरिता ८नियमित पदे व 
बाहययंत्रणेव्दारे १३ मनुष्यबळ सेवा घेण्याबाबत पदनिर्मितीचे आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 

१, “छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे” या कंपनीच्या अधीनस्त 
लातूर उपकेंद्रासाठी खालीलप्रमाणे ८ नियमित पदे निर्माण करण्यास व बाहययंत्रणेव्दारे १३ मनुष्यबळ सेवा घेण्यास 
या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


लातूर उपकेंद्रासाठी नियमित व बाहययंत्रणेव्दारे पदांचा गोषवारा 
लातूर उपकेंद्रासाठी लागणारा अधिकारी / कर्मचारी पदांचा मंजूर गोषवारा 


अ.क्र नियमित पदे वेतनश्रेणी पदांची संख्या 
णं उप व्यवस्थापकीय GASH तथा अवर | 5-२३ : ६७७००-२०८७०० a 
सचिव, उप जिल्हाधिकारी तथा (वर्ग-१) 
संवर्ग 
समाजकल्याण अधिकारी (वर्ग -२) संवर्ग | 8 -१८ : ४९१०० -१५५८०० pa 
3 गट शिक्षणाधिकारी (वर्ग-२) संवर्ग S - १७: ४७६००-१५११०० a 
8 | तालुका कृषी अधिकारी (वर्ग -2) 5-१६ : ४४९०० -१४२४०० pa 


शासन निर्णय क्रमांकः सारथी-२०२१/प्र.क्र.५६/का.१४२५ 


५ | कौशल्य विकास अधिकारी (वर्ग-२) | 5 -१५ : ४१८००-१३२३०० ae 
संवर्ग 
६ | संशोधन अधिकारी (सांख्यिकी) (वर्ग-२) | 5 -१५ : ४१८००-१३२३०० a 
संवर्ग 
सहायक लेखाधिकारी (वर्ग-२) संवर्ग 5-१५ : ४१८००-१३२३०० 1 ae 
लिपिक-टंकलेखक (मराठी/ इंग्रजी) | 5-६ : १९९००-६३२०० | 
(वर्ग-३) संवर्ग 
एकुण नियमित पदे ८ 
बाहययंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र 1111111111 मासिक मनुष्यबळ 
मानधन (रु.) संख्या 
Ea प्रकल्प अधिकारी (अधिछात्रवृत्ती) २८,०००/- 1 oa | 
2 प्रकल्प अधिकारी (स्पर्धा परीक्षा ) २८,०००/- | a | 
3 संगणक अभियंता २८,०००/- शिका 
४ डेटा एंट्री ऑपरेटर १८,०००/- २ 
५ | वाहन चालक १७,०००/- २ 
६ शिपाई १५,०००/- ३ 
७ | सफाईकर्मचारी १२,०००/- २ 
८ | सुरक्षा रक्षक १५,०००/- - आओ. | 
लातूर येथील उपकेंद्राकरिता बाहययंत्रणेव्दारे घ्यावयाची एकूण मनुष्यबळ १३ 


"छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे” या कंपनीच्या अधीनस्त 
लातूर उपकेंद्रासाठी भरण्यात येणारी नियमित पदे ही प्रतिनियुक्तीने भरावयाची असल्याने सामान्य प्रशासन 
विभागाची शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०११ /प्र.क्र.१३७ /का.१२. दिनांक १७/१२/०१६ व झासन निर्णय क्र. 
एसआरव्ही -२०१६ /प्र.क्र.4१०/का.१२ दि.१६ फेब्रुवारी २०१८ मधील अटी व शर्तीनुसार सारथी पुणे यांनी उपरोक्‍त 
नियमित पदे भरण्यात यावीत. 

2. सदर पदांसाठी होणारा खर्च सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाकरिता “ओ-२, लेखाशीर्ष 2224 अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण २२२५ '-५२१”छत्रपती शाहू महाराज 
संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे” या लेखाशीर्षाखाली मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
३. "छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे” या कंपनीच्या अधीनस्त 
लातूर उपकेंद्रासाठी वरीलप्रमाणे ८ नियमित नविन पदे निर्माण करण्यास व १३ मनुष्यबळ सेवा बाहययंत्रणेव्दारे 
उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर मनुष्यबळ सेवा बाहययंत्रणेव्दारे उपलब्ध करुन घेताना 
उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील वित्त विभाग शासन निर्णय, दि. २७.०४.२०२२ मधील तरतूदीचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
४. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३०१/आपुक दि. ०३/०६/२०२२ व अनौप. 
संदर्भ १४६/२०२२/सेवा-९ दि.८/६/२०२२ अन्वये दिलेल्या मंजुरीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सारथी-२०२१/प्र.क्र.५६/का.१४२५ 


५. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०६१४१२१५१२८४१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VIDHYADHAR MAHADEV 
BORKAR 
Date: 2022.06.14 12:18:53 +05'30' 


(वि. म. बोरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री नियोजन) यांचे सह सचिव. 
४. मा.विरोधी पक्षनेता(विधानसभा/विधान परिषद) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय,विधानभवन मुबंई 
५. अध्यक्ष, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे-४११ 
६. मुख्य सचिव,महाराष्ट्र शासन ,मंत्रालय,मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 
८. अपर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
९. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१०. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
११. मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री,(सामाजिक न्याय) यांचे खाजगी सचिव. 
१२. मा.राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 
१३. प्रधान महाळेखापाल,(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर. 
१४.विभागीय आयुक्‍त,औरंगाबाद. 
१५. आयुक्‍त,समाजकल्याण,पुणे 
१६. आयुक्त, झालेय शिक्षण, पुणे. 
१७. आयुक्त , कौशल्य विकास, नवी मुंबई. 
१८. आयुक्त , कृषी, पुणे. 
१९. आयुक्त, क्रिडा व युवक कल्याण, पुणे. 
२०. आयुक्त, पशुसंवर्धन, पुणे. 
२१. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई. 
२२. जिल्हाधिकारी (सवी 
२३. व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, (सारथी), पुणे 
२४. सह सचिव/उप सचिव (सर्व) नियोजन विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 
२५. निवडनस्ती (का-१४२५). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


